योजना सन २०२२-२३ 

महाराष्ट्र राज्य प्राणी संग्रहालय 
प्राधिकरणाची आस्थापना (२४०६ Aoi) 
अंतर्गत चालू बाब प्रस्ताव. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्र. डब्ल्यूएलपी- ०५.२२/प्र.क्र.१२७/फ-१ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २० मार्च, २०२३. 
वाचा :- 
१. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक :- अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, 
दिनांक ०४.०४.२०२२. 
२. महसूल व वन विभाग, झासन निर्णय क्र. डब्ल्यूएलपी- ०५.२२/प्र.क्र. १२७/फ-१, 
दिनांक ३०.५.२०२२. 
३. महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र. डब्ल्यूएलपी- ०५.२२/प्र.क्र. १२७/फ-१, 
दिनांक ०८.०८.२०२२. 
४. मुख्य वनसंरक्षक तथा सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य प्राणीसंग्रहालय प्राधिकरण, नागपूर 
यांचे पत्र क्रमांक मराप्रासंप्रा/खर्च/प्र.क. ५४/२४४/२२-२३, दिनांक २७.०२.२०२३. 
५. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक :- अर्थसं-२०२२/प्र.क्र. ४३/अर्थ-३, 
दिनांक १६.०३.२०२३. 


प्रस्तावना :- 

सन २०२२-२३ आर्थिक वर्षाकरिता महाराष्ट्र राज्य प्राणी संग्रहालय प्राधिकरणाची 
आस्थापना (कार्यक्रम) (२४०६ Ad) या लेखाशिर्षाअंतर्गत एकूण रु. १८०.८५ लक्ष नियतव्यय मंजूर 
व अर्थसंकल्पित करुन दिलेला आहे. 


२. वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.१व 3 चे परिपत्रकान्वये महाराष्ट्र विनियोजन अधिनियम, २०२२ 
ला अनुसरुन सन २०२२-२३ या आर्थिक निधी वितरणाच्या अनुषंगाने मार्गदर्शक सूचना निर्गमित 
करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार संदर्भ क्रमांक २ व ३ च्या शासन निर्णयान्वये सदर 
ळेखाशिर्षांतर्गत रु. ७७.५० लक्ष निधी वितरीत करण्यात आला आहे. 


३. संदर्भ क्रमांक ४ च्या पत्रान्वये सन २०२२-२३ करीता प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, 
नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी महाराष्ट्र राज्य प्राणी संग्रहालय प्राधिकरणाची 
आस्थापना (कार्यक्रम) (२४०६ Aocy) या योजनेतंर्गत निधी वितरणाचे पस्ताव शासन मान्यतेसाठी 
सादर केले आहे. त्या अनुषंगाने शासनाने पुढील निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय :- 


वित्त विभागाचे संदर्भ क्रमांक १ व ५ चे परिपत्रक विचारात घेता व प्रधान मुख्य वनसरंक्षक 
(अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यानी संदर्भ क्रमांक ४ च्या पत्रान्वये 
केलेली निधीची मागणी लक्षात घेऊन महाराष्ट्र राज्य प्राणी संग्रहालय प्राधिकरणाची आस्थापना 
(कार्यक्रम) (२४०६ ५०८७) शासन निर्णयासोबतच्या विवरणपत्रान्वये विविध उद्दौष्टांतर्गत रु. ७.६७२ 


शासन निर्णय क्रमांकः डब्ल्यूएलपी- ०५.२२/प्र.क्र.१२७/फ-१ 


लक्ष इतका निधी खालील अटी व शा्तींचे अधिन राहून वितरीत करण्यास मान्यता प्रदान करण्यात 

येत आहे:- 

.. सदर योजनोवर होणारा खर्च:- लेखाशिर्ष २४०६, वनीकरण व वन्यजीवन, ०२, पर्यावरणीय 
वनीकरण व वन्यजीवन, ११० वन्यजीवन संरक्षण, (००) (१९) महाराष्ट्र राज्य प्राणी 
संग्रहालय प्राधिकरणाची आस्थापना (कार्यक्रम) (२४०६ ॥०८७) या लेखाशिर्षाखाळी सन 
२०२२-२३ मध्ये अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीद्वारे उपलब्ध होणा-या अनुदानातून करण्यात 
यावा. 

॥. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी 
सदर निधी महाराष्ट्र राज्य प्राणी संग्रहालय प्राधिकरणाची आस्थापना (कार्यक्रम) (२४०६ 
/०८७ या योजनेच्या व्याप्तीमध्ये येत असल्याची खातरजमा करूनच वितरीत करावा. 
योजनांतर्गत प्रस्तावीत कार्यबाबींना आवश्‍यकतेनुसार सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी प्रशासकीय व 
तांत्रिक मान्यता प्रदान केलेली आहे याची खातरजमा झाल्यानंतरच सदर कार्यबाबींवर 
निधी खर्ची टाकण्यात यावा . 

४. वितरीत केलेला निधी शासनाने दिलेल्या मान्यतेनुसार योजनेत विहीत केलेल्या मर्यादेत, 
प्रचलित नियमांच्या अधीन राहून, प्रचलित धोरण व वित्त विभागाने वेळोवेळी विहीत केलेल्या 
मार्गदर्शक तत्त्वानुसार तसेच प्रस्तावात नमूद केलेल्या कार्यबाबींच्या अनुषंगाने खर्च 
करण्यात यावा. 

४. वित्त विभागाने निर्गमित केलेल्या विविध मार्गदर्शन सूचनांचे व वित्त विभाग, शासन परिपत्रक 
क्रमांक :- अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दिनांक ०४.०४.२०२२ चे काटेकोर पालन करावे. 


२. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक :- अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/ 
अर्थ-३, दिनांक ०४.०४.२०२२ व वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक :- अर्थसं-२०२२/प्र.क्र. ४३/ 
अर्थ-३, दिनांक १६.०३.२०२३ ला अनुलक्षून निर्गमित करण्यात येत आहे. 
३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३२०१५५३५५२८१९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, SIDDESH TUKARAM : 
SAWARDEKAR टॅ 
(सिध्देश सावर्डकर) 
विशेष कार्य अधिकारी 
महसूल व वन विभाग 


प्रत, 
१. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
२. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
3. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
४. मुख्य वनसंरक्षक तथा सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य प्राणि संग्रहालय प्राधिकरण, नागपूर. 
५. महालेखापाल १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखापरिक्षण), मुंबई/नागपूर. 
६. ब-१, फ-२,फ-१ कार्यासन (निवडनस्ती), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


KKKKKK 


पृष्ठ 3 पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः डब्ल्यूएलपी- ०५.२२/प्र.क्र.१२७/फ-१ 


महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र. डब्ल्यूएलपी- ०५.२२/प्र.क्र. १२७/फ-१, 
दिनांक : २० मार्च, २०२३ सोबतचे विवरणपत्र. 


मुख्य लेखाशिर्ष | सविस्तर उपशिर्ष वितरीत करावयाचा निधी (रु. लाखात) 
2 
०६-दुरध्वनी, वीज व पणी 
शुल्क 


oo aT प्रवास खच 
२४०६-॥७०८७ 


pe 0.0 


KKEKK 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


